दा.नौ.नगर पोलीस ठाणे,गुन्हा नोंद क्रमांक ४१०/२०११ 
मधून उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. 
उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र. ३६७/पोल-१० 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : १३ जानेवारी , २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११/ए.एस.९७/डी चौदा, 
दिनांक १३.१२.२०११ 

शासन निर्णय :- श्री.अविनाश सुरेंद्रसिंह सोळंकी हे त्यांच्या मित्र मैत्रिणींसमवेत दि.२०.१०.२०११ रोजी 
अंबोली किचन अँन्ड बार रेस्टॉरंट, अंबोली, अधेरी (पश्‍चिम), मुंबई येथे जेवण्यासाठी गेले असता, 
त्यांच्या मैत्रिणीच्या छेडछाडीमुळे उद्‌भवलेल्या वादावरून आरोपी जितेंद्र फकीरचंद राणा उर्फ चायना व 
इतर यांनी त्यांच्या इतर मित्रांवर केलेल्या हल्ल्यामध्ये श्री.किनन सॅन्थॉस व श्री.रूबीन फर्नांडीस यांचा मृत्यु 
झाला. या प्रकरणी दा.नौ.नगर पोलीस ठाणे येथे दाखल गुन्हा नोंद क्रमांक ४१०/२०११ मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.उज्वल निकम 
यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १३.१२.२०११ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी 


त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. २५,०००/- 
ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) - रु. ७,०००/- 
( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 
क) हॉटेल लॉजिंग व॑ बोडींग प्रतिदिन - रु. ३,५००/- व्य 
र. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


= : यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


¢. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर- ११/१२/व्यय-७, दिनांक 


६.१.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०११३०४५७५७१५७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रे 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


« पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

«» महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

« अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

* निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

० विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

*« अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 
« निवड नस्ती (पोल-१०) 


SONAR ANON हनन Tans 6 LOS 


